प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृहविभाग (परिवहन) 
शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०७१७/प्र. क्र. १६४/परि-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दि. १७ जुले २०१७ 


संदर्भ:- १) परिवहन आयुक्त यांचे क्र. पआका/का.८(१)/प्रापअसेज्येसुची 
/जा. क्र.१०१०३,दि.४.७.२०१७ 
२) शासन निर्णय, क्र. एमव्हीओ ०२०३/सीआर-३/परि-४, दि.९.१.२००३. 


शासन परिपत्रक:- 


मोटार परिवहन विभागातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्ग-१ या पदावरील अधिकाऱ्यांची 


दि.१.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची ही पदोन्नतीच्या दिलेल्या दिनांकाच्या आधारे करण्यात आली 
आहे. 


२. प्रस्तुत ज्येष्ठतासुची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


३. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 


असलेल्या व कार्यतर असलेल्या, सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी. 


४. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत दि. १६ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत 


परिवहन आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर 


विचार करण्यात येणार नाही. 


५. ज्येष्ठतासूचीतील जे अधिकारी सध्या शासन सेवेत आहेत, त्यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत 


शासनाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त करुन घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०७१७/प्र. क्र. १६४/परि-४, 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०७१७१४४१५९८३२९ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
DN: c=IN, o=G Of Maharashtra, ou=Hi 
Kadam Dattatray 00५५५८५५५५५५७७०५ ०० 
2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428 


H a n mM a nt pasate d7229992735189% cn=Kadam Dattatray 


Date: 2017.07.17 14:40:11 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
अवरसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


प्रत, 
१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सदरहू परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२. निवडनस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वर्ग-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ रोजीच्या तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूचीचे प्रारुप 


परिशिष्ट-अ 


अ. प्रादेशिक परिवहन प्रवर्ग जन्मदिनांक प्रादेशिक नियुक्तीचा मार्ग (सरळसेवेने/मर्यादित जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. अधिकाऱ्याचे नाव परिवहन विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा । दिनांक/ दिनांक 

अधिकारी पदावर गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष जेष्ठता 

पदोन्नती दिनांक | परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक | परीक्षा सूट मानीव 

दिनांक दिनांक 

ee २ ३ eo | 4 & 1_. | ८ ९ aa 
१. श्री. अरुण द. येवला खुला ०२.०१.१९५८ १४.०७.२००४ लागू नाही लागू नाही ३१.०१.२०१६ सेवानिवृत्त 
२. श्री. व्ही. डी. पांडकर खुला (वि.मा.प्र | १५.१०.१९९५ २९.०६.२००६ लागू नाही लागू नाही ३१.१०.२०१६ सेवानिवृत्त 
३. श्री. मधुकर बा. जाधव खुला १९.१२.१९५८ ३०.०६.२००६ लागू नाही लागू नाही ३१.१२.२०१६ सेवानिवृत्त 
४. श्री. दुर्गाप्पा पवार वि.जा. ०१.०६.१९६० ०४.०८.२००८ लागू नाही लागू नाही ३१.०५.२०१८ 
५. श्री. विजय वि. लांडे अ.ज. १६.०१.१९६० २१.०८.२००८ लागू नाही लागू नाही ३१.०१.२०१८ 
६. श्री. प्रभाकर गि. भालेराव अ.जा. ०८.०६.१९५९ ०२.०६.२०१० लागू नाही लागू नाही ३०.०६.२०१७ 
७. श्री. हरद जा. जिचकार खुला १६.०६.१९५९ ११.११.२०११ लागू नाही लागू नाही ३१.०७.२०१८ 
८. श्री. सर्जराव रा. शोळके खुला ३१.०७.१९६० २२.०१.२०११ लागू नाही लागू नाही ३०.०६.२०१७ 
९. श्री. राजेद्र हरी कदम अ.जा. ०३.०७.१९६२ १५.०६.२०१३ लागू नाही लागू नाही ३१.०७.२०२० 
१०. श्री. जीवन स. बनासोडे खुला ०१.०७.१९५८ १८.०६.२०१३ लागू नाही लागू नाही ३०.०६.२०१६ सेवानिवृत्त 
११. श्री. बाबासाहेब ई. आजरी खुला १५.०२.१९६१ ०१.१०.२०१३ लागू नाही लागू नाही २८.०२.२०१९ 
१२. श्री. लक्ष्मण आ. दराडे भ.ज. (ड) १५.११.१९६३ ०१.१०.२०१३ लागू नाही लागू नाही ३०.११.२०२१ 
१३. श्री. श्रीपाद कृ. वाडेकर खुला ०५.०७.१९६३ ०३.१०.२०१३ लागू नाही लागू नाही ३१.०७.२०१० 
१४ श्री. गोविंद रतन सैदाने अ.ज. १३.०२.१९६१ २९.११.२०१३ लागू नाही लागू नाही २८.०२.२०१९ 
१५. श्री. जितेंद्र बाबूराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ ०३.०२.२०१४ लागू नाही लागू नाही ३०.०९.२०२४ 
१६. श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. ३०.०७.१९६५ ३१.०८.२०१५ लागू नाही लागू नाही ३१.०७.२०२३ 


